उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालयीन (खुद्द) 
आस्थापना अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/आस्था-१. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/आस्था-१, 
दि. २६.०२.२०२४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पर्दान २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ०६.०९.२०२४. 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि. २१.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या 
विभागाच्या (GE) आस्थापनेवरील १४ अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेबायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात 
आलेली ७ अस्थायी पदे अशी एकूण २१ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२४ (म.नं.) रोजी संपुष्टात आली आहे. 


आता संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि. ०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
विभागातील अस्थायी पदांना दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आले आहेत. ही बाब विचारात घेता, उच्च ब तंत्र शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील १४ 
अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अशा एकूण २१ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सोबतच्या सहपत्रात दर्शविलेली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील १४ 
अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अशी एकूण २१ 
अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२४ (म.पू.) पासून दि. २८.०२.२०२५ (म.नं.) पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१- 
सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (०१)(०१), उच्च ब तंत्र शिक्षण विभाग-०१-बेतन (दत्तमत)(२२५१ 
०४०९)" या लेखा शोर्षाखाली व राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च 
"मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट, (०२) (राष्ट्रीय सेबा योजना ) 
(08)(0%) USA सेवा योजना-०१-वेतन (२२५१ ०६८८) (योजनेतर) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा)", या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


2. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 
रोजीच्या अन्वये प्रशासकोय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१२०७४३३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


> RAS HANT Bae काली by PRASHANT RAMRAO 


DN: CN = PRASHANT RAMRAO HOLKAR, C = 
RAMRAO HOLKAR ihasaasiitaa ou ~ Home DEPARTMENT 


Date: 2024.09.24 12:09:46 +05'30" 


( प्रशांत होळकर ) 
सहपत्र - प्रपत्र अव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


vo 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, क्रिडा व युवक कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली 

१०. वित्त विभाग (आ.पु.क./व्यय-५/अर्थसं-८), मंत्रालय, मुंबई 

११. नियोजन विभाग (१४७१/१४२७), मंत्रालय, मुंबई 

१२. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकरी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. राष्ट्रीय संपक अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (साशि-७), उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, धोबी तलाव, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती, आस्था-१. 


PNR GMS ०८ Ww 


प्रपत्र - अ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४२४/प्र.क्र.५४/आस्था-९, दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र. 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (खुद्द) 


अ.क्र. | पदनाम क वेतनबँ पदे निर्माण केले T क्रमांक व दिनांव पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाब् 
संख्या काढलेले शेवटचे आदेश क्रमांक 
a दिनांक 
१ अवर सचिव | १ | एस-२३(६७७००-२०८७००) ।उवतंशिविक्रमांकइएसटी ४००२/१४-२००२/आस्था-१, दिनांक २१.१.२००२ 
(विधी) उव तं शिविक्रमांक इएसटी ४४१६/प्र.क्र.७९/आस्था-१, दिनांक १२.०१.२०२३ 
२ | अवर सचिव १ । एस-२३(६७७००-२०८७००) | शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
१ । एस-२३(६७७००-२०८७००) | शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
३ | उपसंचालक १ | एस-२०(५६१००-१७७५००) । नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : रासांसं-२०१२/प्रक्रर७८/का-१४१७, 
(सांख्यिको दि. ११.१०.२०१२ 
सेवा) वणा वाग 
४ । कक्ष अधिव १ | एस-१७(४७६००-१५११००) | शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युओएन १०८५/विशि-३, दिनांक ७.१०.१९८५ asa ie दसरी 
3 | एस-१७(४७६००-१५११००) ।उवतंशि fa HATH संकोर्ण १०९३/७४४-९३/आस्था-१, दिनांक २७.८.१९९६ के 2 गत्यार. 
५ । सहायक mer] १ | एस-१४(३८६००-१२२८००) | शिक्षण व युवक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/११, दि.२६.०२.२०२४. 
अधिकारी २ । एस-१४(३८६००-१२२८००) | दिनांक १४.४.१९७७ 
शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. आरएसआय १४८०/४९८७/बिशि-१, 
दिनांक १.१०.१९८१ 
६ | निम्नश्रे १ | एस-१४(३८६००-१२२८००) । शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युएसजी ५०८२/४ ४१३, विशि-३, 
लघुलेखक दिनांक २१.७.१९८२ 
७ | वाहन चालक १ । एस-६(१९९००-६२२००) शिक्षण बयुबक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/११ 
दिनांक १४.४.१९७७ 
८ । नाईक १ | एस-३(१६६००-५२४००) शिक्षण व सेबायोयोजन विभाग क्र. इएसटी ४४७९/२७४१९५, दिनांक 
१.९.१९७९ 


PRASHANT RAMRAO 
HOLKAR 


DN: CN = PRASHANT RAMRAO HOLKAR, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
HOME DEPARTMENT 

Date: 2024.09.24 12:10:05 +05'30" 


(प्रशांत होळकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रपत्र - ब 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४२४/प्र.क्र.५४/आस्था-९, दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र. 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( राष्ट्रीय सेवा योजना) 


अ.क्र. पदनाम पदां वेतनबँ पदे निर्माण केले छा क्रमांक व दिनांक | पदे पुढे चालू ठेवण्याबाब् 
संख्या काढलेले शेवटचे 
आदेशक्रमांक व दिनांक 
१ । राज्य संपर्क अधिव UGC Scale शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
२ | सहायक लेखा अधिव १ एस-१५(४१८००-१३२३००)  ।शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस oe 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक 83.20.8868 | जासन निर्णय क्रमांक : 
३ | सहायक कक्ष अधिव २ एस-१४(३८६००-१२२८००)  ।उव तंशिविभाग शा.न. क्र.एनएसएस इएसटी ४४२४/प्र.क्र.५४/ 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ । आस्था-१, 
४ । निम्नश्रेणी लघुलेखक g एस-१४(३८६००-१२२८००)  ।उव तंशिविभाग शा.नि. क्र. एनएसएस दि.२६.०२.२०२४. 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ 
५ | सांख्यिको सहायक g एस-१०(२९२००-९२३००) शि व Sat विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
ह पीक-टंकलेखक १ एस-६(१९९००-६३२००) शि व सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
एकूण प | ७ | 


PRASHANT 
RAMRAO HOLKAR 


(प्रशांत होळकर) 


Digitally signed by PRASHANT RAMRAO HOLKAR 
DN: CN = PRASHANT RAMRAO HOLKAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2024.09.24 12:10:29 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


